एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
राज्यसेवा (मुख्य) परिक्षा - २०१९ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून निवड झालेल्या मंत्रालयीन 
कक्ष अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता 
प्रशिक्षणाकरिता विभागात रुजू करून 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः BIT १३२२/प्र.क्र.०३/१४ब 
मंत्रालय, मुंबई - -४०० ०३२. 
दिनांक:-०८ फेब्रुवारी, 2022 


संदर्भ - १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 


दिनांक २०.०१.२०१४ 


२) कार्यालयीन आदेठा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७/ 


सीपीटीपी-ब, दिनांक २४.१२.२०२१ 


3) कार्यालयीन Ba, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.३७/ 


सीपीटीपी-ब, दिनांक १३.०१.२०२२ 


४ कार्यालयीन sea, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१०२१/३७/सीपीटीपी-ब, 


दिनांक २९.१२.२०२१ 


4) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-१०२१/३७/सीपीटीपी-ब, 


दिनांक ०३.०२.२०२२ 


कार्यालयीन आदेशा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने नियुक्त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी 
यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील पदांसाठी वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित 


परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येते. 


२. त्याअनुषंगाने एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१९ द्वारे मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी पदासाठी शिफारस 
केलेल्या पुढील तक्त्यातील १५ उमेदवारांना संदर्भ क्र. ३ व ४ च्या आदेशान्वये दि.१७.०१.२०२२ 
पासून कक्ष अधिकारी, गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ 
करिता परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


अ.क्र. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | राज्यसेवा | रूजू दिनांक 
परीक्षा २०१९ 
गुणवत्ता क्र. 
व्यि २ ३ = a 
क्य श्री. प्रशांत सुरेश वामन शिळे | १७.०१.२०२२ 
२ श्री. संग्राम उदय डुबल २ १७.०१.२०२२ 


शासन आदेश क्रमांकः HST १ ३२२/प्र.क्र.०३/१४ब 


अ.क्र. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव | राज्यसेवा | रूजू दिनांक 
परीक्षा २०१९ 
गुणवत्ता क्र. 
| 4 | 2 3 a 
श्री. मुकुल मुकुंदराव विटेकर 3 १७.०१.२०२२ 
४ श्री. मंगेडा किसन बागल ¥ १७.०१.२०२२ 
५ | श्री. प्रशांत rap नलवडे y १७.०१.२०२२ 
श्री. शुभम अशोकराव घुगे १७.०१.२०२२ 
७ | श्री. अमोल दिलीप नऱ्हे ७ १७.०१.२०२२ 
८ _ | श्री.योगेडा ज्ञानदेव एरंडे Z १७.०१.२०२२ 
S| श्रीमती प्रगती किसन विचारे ९ १७.०१.२०२२ 
| १० | श्रीमती अमृता विठ्ठल गुंड | aa | q १७.०१.२०२२ 
११ | q श्री. सिध्देश्वर किसन सपकाळ १२ १७.०१.२०२२ 
१२ | श्रीमती पूजा भाऊसाहेब पानसरे १३ १७.०१.२०२२ 
१३ | श्रीमती कावेरी धनाजी कदम १४ १७.०१.२०२२ 
१४ | श्री. अभिजीत चंद्रकांत थोरात १५ १७.०१.२०२२ 
१५ श्रीमती पायल प्रतापसिह ठाकूर १६ १७.०१.२०२२ 


३. उपरोक्त 94 परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी दिनांक १७.०१.२०२२ (म.पू) पासून खातेनिहाय 


जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता या विभागात हजर झाले असून दिनांक १७.०१.२०२२ पासून 


त्यांचे खातेनिहाय जिल्हासंलग्नता प्रशिक्षण सुरु झाले आहे. सदरहू परिविक्षाधीन कक्ष 


अधिकाऱ्यांना दिनांक १७.०१.२०२२ (म.पू) पासून खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून 


खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणाकरिता रूजू करून घेण्यात येत आहे. 


१. प्रशिक्षणार्थीना खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता टप्प्यामधीळ प्रशिक्षण घेणे आवरयक 
राहिल. 
२. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये प्रशिक्षणार्थींची वर्तणूक समाधानकारक असावी. 


३. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील आदेशान्वये विहित 


केलेल्या परिविक्षाधीन कालावधीवरील नियुक्तीच्या अटी व शार्ती लागू राहतील. 


४. वर नमूद केलेल्या शार्ती व्यतिरिक्त सर्वसाधारणपणे राज्यसेवा, गट-ब च्या 


अधिकाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने विहीत केलेले इतरही सेवा नियम या उमेदवारांना 


लागू असतील व त्या नियमाचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः PIT १३२२/प्र.क्र.०३/१४ब 


सदर शासन sree महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥8॥8॥/9॥॥॥8.90४९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०२०८१२३७१०९६०७ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan : 
Bhimrao (010 दाणा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२ संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर -४४२ ४१० 

३ उप सचिव (सीपीटीपी ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव, VEIT (२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (आवश्‍यक 
कार्यवाहीकरिता) 

५ निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


